RNINo . MAHBIL /13/ 2/ 2011 - TC 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - ४३ ] 


शुक्रवार , सप्टेंबर २८ , २०१८ / आश्विन ६, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे १७ 


असाधारण क्रमांक ४३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ 


नगरपंचायत शेंदुर्णी, तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव 


परिशिष्ट ७ - ब 


क्रमांक पालिका-३ /निवडणूक -६६४ / २०१८.- राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक एसईसी-१६४/ 
१९९ ४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर १९९४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १९ ६५ ( सन १९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १०) ( यापुढे “ सदर अधिनियम ” म्हणून संबोधित केलेला) चे कलम १० (१ ) 
अन्वये जळगाव जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे शेंदुर्णी नगरपंचायत जितक्या प्रभागांमध्ये विभागण्यात 
येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील . 


सदर प्रभाग दर्शविणारा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( सन १९ ६५ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४०) च्या कलम १०, पोट- कलम (१ ) च्या परंतुकान्वये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे या कार्यालयाचे दिनांक 
४ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये उक्त नगरपंचायतीच्या क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून 
प्राप्त झालेल्या हरकतींवर विचार करून मा . विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग, नाशिक यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार मी, किशोर राजे निंबाळकर , 
जळगाव जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १०, पोट - कलम ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त 
आदेश देत आहे. 


, 


, 


आदेश 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ ( सन १९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० ) च्या 
कलम ९ , पोट - कलम ( २) अन्वये मा . विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग , नाशिक यांचेकडील आदेश क्रमांक अ.शा.प.क्र . नपा / २/ १/१०८८/ २०१८ , 


वि ( एच ) ३५६ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ- नाशिक विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २८ , २०१८ / आश्विन ६, शके १ ९ ४० 


दिनांक २७ एप्रिल २०१८ अन्वये शेंदुर्णी नगरपंचायतीच्याबाबतीत पुढे दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांचेसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या 


१७ 


( २ ) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
यांसाठी राखून 

ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


( अ) अनुसूचित जाती 


०१ 


( ब) अनुसूचित जमाती 


०१ 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


०५ 


० ९ 


( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 

स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून). 


०४ 


. 


( ४) उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ), ( ब) व ( क ) येथील जागांमध्ये 

अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील 


( अ) अनुसूचित जाती 


०१ 


.. 


( ब) अनुसूचित जमाती 


०० 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


०३ 


०५ 


( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अ. क्र . ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अ. क्र. ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा). 


त्याअर्थी आता, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक एसईसी-१० ९ ४/१६४ / १ ९९ ४, दिनांक 
३१ ऑक्टोबर १९९ ४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 
१ ९ ६५ ( सन १९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १० ) (यापुढे “ सदर अधिनियम ” म्हणून संबोधित केलेला) चे कलम १० (१) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , किशोर राजे निंबाळकर , जळगाव जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त शेंदुर्णी नगरपंचायत क्षेत्र 
जितक्या प्रभागांत विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून 
ज्या प्रभागांमध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 


या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ- नाशिक विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २८, २०१८ / आश्विन ६, शके १ ९४० 


३ 


परिशिष्ट - ३ 
शेंदुर्णी नगरपंचायत , सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ 
प्रभागनिहाय लोकसंख्या, प्रभागाची व्याप्ती व आरक्षण 


प्रभाग 


प्रभागाचे 


प्रभागाची एकूण 


जागा 


प्रभागाची व्याप्ती 
( उत्तर , पूर्व, दक्षिण , पश्चिम ) 


क्रमांक 


नाव 


क्रमांक 


असल्यास 


लोकसंख्या/ 
अनुसूचित जातीची 

लोकसंख्या / 
अनुसूचित जमातीची 

लोकसंख्या 


आरक्षणाची स्थिती किती जागा 

कोणत्या प्रवर्गासाठी , 
जसे, अनु. जाती/ अनु . जमाती/ 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व 
स्त्रियांसाठी ( अनु. जाती/ अनु. 
जमाती/ नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग स्त्रियांसाठी धरून ) 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


१ 


एकूण- १४२७ 


१ 


खुला ( महिला) 


अनुसूचित जाती- २५० 
अनुसूचित जमाती- ०० 


उत्तर - रेल्वे मार्गाने नगरपंचायत शेंदुर्णी हद्दीने बारी 
बिल्डींग घेऊन पुढे हमालवाडा ते गोपाल जिनिंगपासून 
पुढे शेंदुर्णी हद्दीपर्यंत . 


पूर्व- नगरपंचायत हद्दीने सरळ दक्षिण दिशेने पुढे नगरपंचायत 
हद्दीपासून श्री . मधुकर गुरव यांचे घरापर्यंत , 


दक्षिण - नगरपंचायत हद्दीपासून सरळ पश्चिम दिशेने 
दत्तनगरमधील श्री . पंकज राजेंद्र साकरे यांचे घरापर्यंत 
पुढे सरळ श्री . अरुण जोशी यांचे घरामागील नाल्यापर्यंत 
तसेच पुढे नाल्या -नाल्याने मरिमाता मंदिरापर्यंत . 


पश्चिम - मरिमाता मंदिरापासून उत्तरेकडे सोयगाव 
रस्त्याने स्टेशन नाक्यापर्यंत तेथून पश्चिम दिशेने जामनेर 
पाचोरा रस्त्याने नगरपंचायत हद्दीपर्यंत पुढे रेल्वे मार्गपर्यंत . 


२ 


२ 


एकूण- १४१५ 


२ 


उत्तर 

उत्तरेकडे पाचोरा - जामनेर रस्ता सरस्वती 
विद्यामंदीरच्या पूर्वबाजूच्या लेंडी नाल्यापासून सरळ पूर्वेस 
स्टेशन नाक्यापर्यंत . 


अनुसूचित जाती 
( महिला) 


अनुसूचित जाती- ३८४ 
अनुसूचित जमाती -०० 


पूर्व - स्टेशन नाक्यापासून सरळ सोयगाव रस्त्याने 
श्री . भागवत चौधरी यांचे दुकानापर्यंत . 
दक्षिण - श्री . भागवत चौधरी यांचे दुकानापासून 
श्री . प्रविण गुरव यांचे घरापर्यंत. 
पश्चिम - श्री . प्रविण गुरव यांचे घरापासून उत्तर दिशेने 
लोकमान्य चौक पुढे उत्तर दिशेने श्री . राजेंद्र जालंधरनाथ 
यांचे घरापासून सरळ लेंडी नाल्यापर्यंत व पुढेलेंडीनाल्याने 
सरळ उत्तरेला पाचोरा- जामनेर रस्त्यापर्यंत ( सरस्वती 
विद्यामंदीरपर्यंत पूर्व बाजू) . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २८ , २०१८ / आश्विन ६, शके १९ ४० 


परिशिष्ट ३ 


चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


३ 


३ 


एकूण- १४०१ 


३ 


नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग 


अनुसूचित जाती- ६१ 


अनुसूचित जमाती- ५० 


उत्तर - जामनेर -पाचोरा रस्ता प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून 
सरस्वती विद्यामंदिर ते पुढे लेंडी नाल्यापर्यंत . 
पूर्व - सरस्वती विद्यामंदिराच्या पूर्वेला लेंडी नाल्यापासून 
दक्षिण दिशेने लेंडी नाल्याने खाली जाऊन गंगागिरी महाराज 
मठाजवळील भगवती फ्लोअर मिल श्री . रमेश चौधरी यांचे 
घरापर्यंत . 


दक्षिण - गंगागिरी महाराज मठाजवळील लेंडी 
नाल्याजवळील भगवती फ्लोअर मिल, श्री . रमेश चौधरी 
यांचे घरापासून सरळ पश्चिम दिशेने श्री . सुरेश मराठे 
यांचे 

घरापासून सरळ पश्चिम दिशेने पुढे सरळ शांताराम 
पाटील व बबन मोहन गुजर ते मोराड रस्ता , श्री . वसंत 
किसन केंडारे , रामदेवबाबा मंदिरापर्यंत . 


पश्चिम - मोराड रस्त्याला लागून श्री . वसंत किसन केंडारे 
यांचे घरापासून मोराड रस्त्याने सरळ उत्तर दिशेने प्राथमिक 
आरोग्य केंद्र , शेंदुर्णी पाचोरा - जामनेर रस्त्यापर्यंत . 


४ 


४ 


एकूण- १२०१ 


४ 


नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग 

( महिला) 


अनुसूचित जाती- २८३ 
अनुसूचित जमाती- २५१ 


उत्तर - फुकटपुरा- जामनेर - पाचोरा रोड नगरपंचायत 
हद्दीपासून जामनेर-पाचोरा रोड पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या 
पश्चिम बाजूपर्यंत. 
पूर्व - पशु वैद्यकीय दवाखान्यापासून दक्षिणेला मोराड 
रस्त्याने नागसेननगर चौकाचे नदीकडील पश्चिम बाजू 
पुढे सरळ दक्षिणेकडे श्री . अंबादास बंडू वडर यांचे घरापर्यंत 
( कालिकामाता मंदिर ) 
दक्षिण - श्री . हेमंत बोरकर यांचे घरापासून पश्चिम दिशेने 
श्री . राजेंद्र अग्रवाल यांचे घरापर्यंत तसेच पुढे उत्तर दिशेने 
अशोक देवचंद रोकडे यांचे घरापर्यंत . 


पश्चिम - श्री . अशोक देवचंद रोकडे यांचे घरापासून 
श्री . लक्ष्मण कोळी (स्मशानभूमी) कोळीवाड्यातून सोन 
नदीला लागून विसदेवळी मंदिर परिसर व खाली दक्षिणेला 
कबिरा मस्जीद आठवडे बाजारातून नदीच्या कडेने 
नगरपंचायत शेंदुर्णी हद्दीपर्यंत . 


५ 


एकूण- १३८६ 


५ 


खुला 


अनुसूचित जाती- ४५ 
अनुसूचित जमाती- २४ 


उत्तर - मोराड रस्त्यावरील श्री . वसंत किसन केंडारे 
( रामदेव बाबा मंदिर) यांचे घरापासून सरळ पूर्वदिशेने 
गंगागिरी महाराज मठाजवळील भगवती फ्लोअर मिल 
श्री . रमेश चौधरी यांचे घरापासून लेंडी नाल्यापर्यंत . 
पूर्व - लेंडी नाल्याजवळील भगवती फ्लोअर मिल 
श्री . रमेश चौधरी यांचे घरापासून खाली दक्षिण दिशेने 
श्री . भिका कौतिक पाटील यांचे घरापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २८ , २०१८ / आश्विन ६, शके १९ ४० 


५ 


परिशिष्ट ३ 


चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


५ - 
चालू 


दक्षिण - श्री . भिका कौतीक पाटील यांचे घरापासून रज्जा 
मस्जीद मोमीनवाडा श्री . करीम हकीम मोमीन यांच्या 
घरापासून पुढे दक्षिण दिशेला श्री . सुभाष मधुकर धनगर 
यांचे घरापासून पश्चिम बाजूला महालक्ष्मी हॉस्पिटल नागसेन 
चौकापर्यंत . 


पश्चिम - दक्षिण दिशेला मोराड रस्त्याने नागसेननगर 
चौकापासून उत्तर दिशेने श्री . वसंत किसन केंडारे यांचे 
घरापर्यंत . 


६ 


६ 


६ 


खुला 
( महिला) 


एकूण- ११ ९ ७ 
अनुसूचित जाती-०० 
अनुसूचित जमाती- ०० 


उत्तर - नागसेन चौक श्री . रमेश जाधव बाविस्कर यांचे 
घरापासून पूर्वेला श्री . विजय बंशीलाल जैन यांचे घरापर्यंत 
तसेच पुढे उत्तर दिशेला श्री . करीम हकीम मोमीन यांचे 
घरापर्यंत तेथून पुढे पूर्व दिशेला रज्जा मस्जीद समोरील 
भाग ते श्री . अरुण सिताराम चौधरी यांचे नवीन घरापर्यंत . 


पूर्व - श्री . अरुण सिताराम चौधरी यांचे नवीन घरापासून 
दक्षिण दिशेने लोकमान्य चौकापर्यंत पुढे पश्चिम दिशेने 
देशपांडे गल्लीतून पारस चौकापर्यंत पुढे दक्षिण दिशेने 
अग्रसेन चौकापर्यंत . 


दक्षिण - अग्रसेन चौकापासून पश्चिम दिशेने जामा मस्जीद 
जुनी मौलाना आझाद पतसंस्थेच्या घरापर्यंत . 


पश्चिम - जुनी मौलाना आझाद पतसंस्थेपासून जामा मस्जीद 
उत्तरेकडे महालक्ष्मी हॉस्पिटल ( जुन्या पोस्ट गल्लीतून ) 
नागसेननगर मधील चौकापर्यंत ( श्री . रमेश बाविस्कर यांचे 
घरापर्यंत ) 


( 9 


७ 


एकूण- १२६४ 


७ 


उत्तर - पारस चौकाच्या उत्तर बाजूला देशपांडे गल्लीतून 
पुढे लोकमान्य चौकापर्यंत . 


खुला 
( महिला) 


अनुसूचित जाती- ०० 
अनुसूचित जमाती- ०० 


पूर्व - लोकमान्य चौकापासून खाली दक्षिण दिशेने 
श्री . युवराज श्रीराम शिंपी यांच्या घरापर्यंत तेथून खाली 
दक्षिण दिशेने पहूर दरवाज्यापासून संभाजीनगर चौकापर्यंत . 
दक्षिण - संभाजीनगर चौकापासून पश्चिम दिशेने 
श्री . आबा पोतदार यांचे घरापर्यंत . 


पश्चिम - श्री . आबा पोतदार यांचे घरापासून उत्तरेकडे 
नंदलाल काबरा ( सागर प्रोव्हिजन) पर्यंत पुढे पश्चिमेकडे 
अग्रसेन चौकापर्यंत तेथून पुढे उत्तरेकडे पारस चौकापर्यंत . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २८ , २०१८ / आश्विन ६, शके १९ ४० 


परिशिष्ट ३ 


चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


८ 


८ 


एकूण- १३२६ 


८ 


उत्तर 

नगरपंचायत वाचनालय इमारत ते अशोक 
ज्वेलर्सपर्यंत . 


खुला 
( महिला ) 


अनुसूचित जाती- ०० 
अनुसूचित जमाती- १५ 


पूर्व - अशोक ज्वेलर्स दुकानापासून खाली दक्षिण दिशेने 
विनोद ऑटोपासून सोयगाव रस्त्याने मोहंमधीया 
हायस्कूलच्या उत्तरपर्यंत . 
दक्षिण - मोहंमधीया हायस्कूलच्या उत्तर बाजूने सोयगाव 
रस्त्यापासून पश्चिम दिशेला डिपी जवळील श्री . अजमल 
खान समशेर खान यांच्या घरापर्यंत . 


पश्चिम - श्री . अजमल खान समशेर खान यांचे घरापासून 
पुढे उत्तरेकडे श्री . मन्सूर शरीफ रंगरेज यांच्या घरापर्यंत 
तेथून पुढे पश्चिमेस श्री . संजय गुजर यांच्या घरापर्यंत पुढे 
उत्तरेकडे संभाजी चौकापासून वाचनालयापर्यंत . 


९ 


९ 


एकूण- १२०७ 


९ 


अनुसूचित जाती- ५३ 
अनुसूचित जमाती- १२ 


नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग 

( महिला) 


उत्तर - मरिमाता मंदिरापासून पूर्वेकडे नाल्यानाल्याने 
श्री . अरुण जोशी यांचे घरामागील नाल्यापर्यंत तसेच पुढे 
पूर्व दिशेने दत्तनगरमधील पंकज राजेंद्र साकरे यांचे घरापर्यंत 
पुढे नगरपंचायत हद्दीपर्यंत . 
पूर्व - उत्तरेकडील नगरपंचायतीच्या हद्दीपासून खाली 
दक्षिणेकडे पारस मंगल कार्यालय , गुरु गणपतीनगर , 
आनंदनगर, वैष्णव पार्क , बारी समाज मंगल कार्यालय , 
सोयगाव रस्ता ते नगरपंचायतीच्या हद्दीपर्यंत . 


दक्षिण - सोयगाव रस्ता नगरपंचायतीच्या हद्दीपासून 
पश्चिमेकडे माळी मंगल कार्यालय पुढे श्री . अशोक बेराड 
यांचे दुकानापर्यंत . 
पश्चिम - श्री. अशोक बेराड यांच्या दुकानापासून उत्तरेकडे 
पतंजली केंद्र, केशव दुग्धालयापर्यंत पुढे पूर्वेकडे 
श्री . अजमल खान समशेर खान यांचे घरापासून मोहंमधीया 
हायस्कूल, सोयगाव रस्त्यापर्यंत पुढे उत्तरेकडे बस स्थानक 
रोड सोयगाव रस्त्याने मरिमाता मंदिरापर्यंत . 


. 


१० 


१० 


१० 


उत्तर 


खुला 


रूपलाल महाराज चौकापासून पूर्वेकडे संजय 
रतीलाल गुजर यांच्या घरापर्यंत . 


एकूण- १३५५ 
अनुसूचित जाती- २०१ 
अनुसूचित जमाती- ०० 


पूर्व - श्री . संजय रतीलाल गुजर यांचे घरापासून दक्षिणेकडे 
खाली अजमल खान समशेर खान यांचे डिपीजवळील 
घरापर्यंत . 


दुग्धालयजवळील 


दक्षिण - अजमल खान समशेर खान यांचे घरापासून 
पश्चिमेकडे पतंजली केंद्र, केशव 

बाजूच्या 
खुल्या भूखंडापर्यंत. 
पश्चिम - पतंजली केंद्र व केशव दुग्धालयजवळील खुल्या 
भूखंडापासून उत्तरेकडे रूपलाल महाराज चौकापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २८ , २०१८ / आश्विन ६, शके १९ ४० 


७ 


परिशिष्ट ३ 


चालू 


१ 


२ 


به 


४ 


५ 


६ 


११ 


११ 


एकूण- १४५८ 


११ 


उत्तर - नुरानी मस्जीद चौकापासून पूर्वेकडे गांधी चौक 
पुढे त्रिविक्रम मंदिर व श्रीराम मंदिरापर्यंत पुढे पूर्वेकडे 
संभाजीनगर चौकापर्यंत . 


नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग . 


अनुसूचित जाती- ०० 
अनुसूचित जमाती -०० 


पूर्व - संभाजीनगर चौकापासून खाली दक्षिणेकडे खाटीक 
वाड्यापर्यंत 


दक्षिण - खाटीक वाड्यापासून पश्चिम दिशेला रूपलाल 
महाराज चौकापर्यंत . 


पश्चिम - रूपलाल महाराज चौकापासून पश्चिमेकडे 
दत्तमंदिर चौक व पुढे उत्तरेकडे नुराजी मस्जीदपर्यंत . 


१२ 


१२ 


एकूण- १४५६ 


१२ 


खुला 


अनुसूचित जाती- ०० 
अनुसूचित जमाती-00 


उत्तर - जामा मस्जीदच्या जवळील जुनी मौलाना आझाद 
संस्था श्री . सोहन बन्सीलाल जैन यांचे घरापासून पूर्वेकडे 
अग्रसेन चौकापर्यंत पुढे पूर्वेकडे श्री . नंदकिशोर काबरा 
( सागर प्रोव्हिजन ) पर्यंत . 


पूर्व - श्री. नंदकिशोर काबरा ( सागर प्रोव्हिजन) पासून 
खाली दक्षिणेकडे राम मंदिर ते त्रिविक्रम मंदिरापर्यंत . 


दक्षिण - श्रीराम मंदिर , त्रिविक्रम मंदिरापासून पश्चिमेकडे 
नुरानी मस्जीदपर्यंत पुढे श्री . हुसेन अहमद यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम - श्री . हुसेन अहमद यांचे घरापासून ते 
श्री . नामदेव कुणबी, श्री . समाधान वडेवाले यांचे घरापासून 
उत्तरेकडे जामा मस्जीदजवळील श्री . भगवान धना मोरे 
यांचे घरापर्यंत . 


१३ 


१३ 


१३ 


खुला 


एकूण- १३८० 
अनुसूचित जाती- ० ९ 
अनुसूचित जमाती- २३८ 


उत्तर - श्री . संतोष पंडीत कोळी यांचे घरापासून ते सोननदी 
तिराने पूर्व दिशेने श्री . अशोक देवचंद रोकडे यांचे 
घरापर्यंत . 


पूर्व - श्री . अशोक देवचंद रोकडे यांचे घरापासून तय्यबा 
मस्जीद ते खाली दक्षिण दिशेने श्री . लुकमान ताज महंमद 
यांचे घरापर्यंत . 


दक्षिण - श्री . लुकमान ताज महंमद यांचे घरापासून पुढे 
पश्चिम दिशेने श्री . शामा पंडीत कोळी यांचे घरापर्यंत . 


पश्चिम - श्री . शामा पंडीत कोळी यांचे घरापासून उत्तरेकडे 
सोन नदीच्या तीरापर्यंत श्री . संतोष पंडीत कोळी यांचे 


घरापर्यंत . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २८ , २०१८ / आश्विन ६, शके १९ ४० 


परिशिष्ट ३ 


चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१४ 


१४ 


एकूण- १४०० 


१४ 


अनुसूचित जाती- ०० 
अनुसूचित जमाती-०० 


उत्तर - छोटे शनी मंदिराजवळील श्री . शामा कोळी यांचे घरापासून 
पूर्वेकडे तय्यबा मस्जीदपर्यंत . 
पूर्व - तय्यबा मस्जीदपासून खाली मौलाना आझाद बँक तेथून 
नुरानी मस्जीदपर्यंत व पुढे पूर्वेकडे दत्त मंदिर चौकापर्यंत . 
दक्षिण - दत्त मंदिर चौकापासून पश्चिमेकडे नदीच्या तीरापर्यंत . 
पश्चिम - महादेव मंदिर हातपंपापासून उत्तरेकडे नदीच्या तीराने 
छोटे शनी मंदिर जवळील श्री . शामा कोळी यांचे घरापर्यंत . 


नागरिकांचा 
मागासवर्ग 

प्रवर्ग 
( महिला). 


१५ 


१५ 


एकूण- ११९९ 


१५ 


अनुसूचित 
जमाती 


अनुसूचित जाती- १४२ 
अनुसूचित जमाती- ४५७ 


उत्तर - सोन नदीचे तीरापासून दत्त मंदिर चौकापर्यंत व पुढे 
पूर्वेकडे रूपलाल महाराज चौकापर्यंत. 
पूर्व - रूपलाल महाराज चौकापासून खाली दक्षिणेकडे हनुमान 
मंदिरापासून खाली श्री . संजय पायघन यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण श्री . संजय पायघन यांचे घरापासून पश्चिमेला 
श्री . विनोद माळी गॅरेजवाले यांचे घरापर्यंत तेथून सोन नदीचे 
तीरापर्यंत . 
पश्चिम - सोन नदीच्या तीराची दक्षिण बाजू ते उत्तर बाजूपर्यंत . 
उत्तर - सोन नदीच्या तीरापासून पूर्वेकडे श्री . अंबादास बेराड 
यांच्या घरापासून ते श्री . सुनिल लक्ष्मण बेराड यांचे घरापर्यंत. 
पूर्व - श्री . सुनिल लक्ष्मण बेराड यांचे घरापासून पाण्याचा हाळ , 
सासू - सुना बारवपासून ते खाली दक्षिणेकडील महानुभाव पंथ व 
वनदेव मंदिराच्या उत्तर बाजूचे श्री . रमेश मोतीलाल बारी यांचे 


१६ 


१६ 


एकूण- १२१३ 


१६ 


खुला 


अनुसूचित जाती- ७५ 
अनुसूचित जमाती- ३६ 


घरापर्यंत . 


दक्षिण - श्री . रमेश मोतीलाल बारी यांचे घरापासून महानुभाव पंथ 
व वनदेव मंदिर तेथून पश्चिमेकडील सोन नदीचे तीरापर्यंत 
श्री . पुंडलिक दामोदर बारी यांचे घरापर्यंत. 
पश्चिम - सोन नदी तीराचे दक्षिण बाजू ते उत्तर बाजू 


१७ 


१७ 


१७ 


खुला 
( महिला) 


एकूण- १२६८ 
अनुसूचित जाती- ५१ 
अनुसूचित जमाती- ४३ 


उत्तर - सुदाम किराणाच्या दक्षिणेकडील रस्त्यापासून श्री . शरद 
खर्चेयांचे घराच्या पूर्वेकडे माळी समाज मंगल कार्यालयापर्यंत 
तेथून पुढे सोयगाव रस्ता नगरपंचायत हद्दीपर्यंत . 
पूर्व - नगरपंचायत हद्दीपासून नगरपंचायत हद्दीने सोन नदीच्या 
नगरपंचायतीच्या दक्षिणेकडील हद्दीच्या तीरापर्यंत . 
दक्षिण - सोननदीच्या तीरापासून उत्तरेकडे महानुभाव पंथ व 
वनदेव मंदिरापर्यंत . 
पश्चिम - सोननदीच्या तीरापासून महानुभाव पंथ व वनदेवी 
मंदिरापर्यंत तेथून पुढे उत्तरेकडे सुदाम किराणाच्या दक्षिणेकडील 
रस्त्यापर्यंत श्री . शरद नामदेव खर्चे यांचे घरापर्यंत . 


किशोर राजे निंबाळकर , 
जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


जळगाव , 

२७ सप्टेंबर 

२०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २८ , २०१८ / आश्विन ६, शके १९ ४० 


a 


Annexure - 7 A 


No. Palika - 3 /Kavi/03 /664/ 2018.– In exercise of the powers conferred on me by Order No. Sec . 1094 / 
164/1994 , dated 31st October 1994 of the State Election Commissioner, Maharashtra State of fixing the 
number of seats to be elected and the extent of the wards into which the said area of the Shendurni 
Nagarpanchayat is to be divided and the wards reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, 
the Backward Class of Citizens and Women (including Women belonging to the Scheduled Castes , the 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ) as the case may be , as shown in the Schedule of the 
Draft Order, bearing No. Palika - 3/Kavi-02 /2018 , dated 4th September 2018 , was published as required by 
the proviso to sub - section ( 1) of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats 
and Industrial Townships Act, 1965 , for the information of the residents , of the said Act, hereby make the 
following Order namely : 


ORDER 


Whereas , the Divisional Commissioner and Regional Director, Nashik Division , Nashik by his Order 
No. NP /2 / 1 / 1088 / 2018 , dated 4th April 2018 , issued under sub - section (2 ) of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XIof 1965), has fixed for the Shendurni 
Nagarpanchayat, the number of Councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the 
Scheduled Castes, the Scheduled Tribes , the Backward Class of Citizens and Women ( including the 
number of seats reserved for Women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and the 
Backward Class of Citizens ) as shown below . 


( 1 ) The number of Councillors to be elected 


17 


(2 ) The number of seats to be reserved 


( a ) For the Scheduled Castes 


01 


(b ) For the Scheduled Tribes 


01 


(c ) For the Backward Class of Citizens 


05 


09 


( 3 ) The total number of seats to be reserved for the Women 

( including the number of seats reserved for the Women 
belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes 
and Backward Class of Citizens). 


04 


( 4 ) Out of the seats at the serial number 3 , the number of seats 

to be reserved for the Women belonging to the Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens 
as shown in item at the serial number 2 (a ), (b ) and (c ), 
respectively , are as under : 


( a ) For the Scheduled Castes 


01 


(b ) For the Scheduled Tribes 


00 


( c ) For the Backward Class of Citizens 


03 


05 


( 5 ) Number of seats reserved for the Women as General 

Category (number of seats at the serial number 3 minus 
number of seats at the serial number 4 ). 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ- नाशिक विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २८, २०१८ / आश्विन ६, शके १ ९४० 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me by Order No. SEC - 1094/ 164 /1994 , dated 
31st October 1994 , of the State Election Commissioner, Maharashtra State , read with sub - section ( 1 ) of 
Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 
(Mah . XIof 1965 ), I, Kishor Raje Nimbalkar, the Collector of Jalgaon district, hereby fix the number and 
extent of the wards , into which the seats shall be reserved for the Scheduled Castes , the Scheduled 
Tribes , the Backward Class of Citizens and the Women ( including theWomen belonging to the Scheduled 
Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens), as the case may be, as shown in the 
Scheduled to this Order . 


This Order shall take effect for the purpose of the next General Elections held immediately following 
the date of this Order . 


Appendix - 3 
Shendurni Nagarpanchayat, General Election - 2018 
Wardwise Population , boundary of Wards and Reservation 


Seat 


Ward Name of 
No. the Ward 


Description of boundary of the Ward 

(North , East, South , West) 


No. 


Total Population 

ofWard 
SC Population , 
ST Population 


No. if any 


Reservation 
Category, SC , ST , 
BCC , Women in 
SC , ST, BCC 

Category 


1 


2 . 


3 


4 


5 


6 


1 


General 
Women 


Total Population - 1427 
SC Population - 250 
ST Population - 00 


North - By way of the Railway , 
the Nagarpanchayat Shendurni 
Building will take the Bari building 
and further from Hamalwada to 
Gopal Jining , further to Shendurni 
boundary. 


East Starting from Nagar 
panchayat boundary straight in with 
the help of straight forward towards 
the South , From the house of 
Mr. Madhukar Gurav . 


South - Nagarpanchayat right from 
the border towards the South of 
Dattanagar. Straight forward to 
Pankaj Rajendra Sakre s house 
From Arun Joshi to the Nala next 
to the house and further to Nala to 
the Marimata Temple . 


West - From the Mariamata Temple 
in the North , Soygaon Road to the 
station and further to West upto 
Jamner -Pachora road upto the 
Nagarpanchayat boundary till the 
Railway line . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २८ , २०१८ / आश्विन ६, शके १९ ४० 


99 


Appendix - 3 - contd . 


2 


3 


4 


or 


6 


2 


2 


2 


Total Population - 1415 
SC Population - 384 
ST Population - 00 


North - North of the Pachora 
Jamner road on the North side of 
the Saraswati Vidyamandir East 
ward from the Lendi Nala to the 
East and reach the Station naka . 


Scheduled 

Castes 
Women 


East - The Station naka will be run 
from the same way and straight 
from the same road to the shop of 
Bhagwat Chaudhary 


South From the shop of 
Mr. Bhagwat Choudhary to the 
Praveen Gurav s house . 


West - From the house of Mr. 
Praveen Gurav in front of 
Lokmanya Chowk on the North , 
from the residence of Shri. 
Rajendra Jalandhar Nath to the 
straight lane Nala and further to the 
North of Lendi Nala to the North of 
Pachora - Jamner road (East side 
till Saraswati Vidyamandir ) . 


3 


در 


3 


Total Population - 1401 
SC Population - 61 
ST Population - 50 


North - From Jamner -Pachora 
road , Primary Health Center to 
Saraswati Vidyamandir to Lendi 
Nala . 


Backward 
Class of 
Citizens 


East - Before the Saraswati 
Vidyamandir, from the direction of 
Lendi Nala , down the direction of 
LendiNala from South to Bhagwati 
Floor Mill near Gangaji Maharaj 
Math to the Ramesh Chowdhary s 
house . 


South - Mr. Ramesh Chowdhary s 
house near the Lendi Nala near 
Gangaji Maharaj Math From the 
house of Suresh Marathe , straight 
South towards the direction of 
Shantaram Patil and Baban Mohan 
Gujar to Morad road to Vasant 
Kisan Kendare , Ramdev Baba 
Temple . 
West - Morad road directly from 
the house of Vasant Kisan Kendare 
till the Primary Health Center, 
towards Pachora- Jamner road . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २८ , २०१८ / आश्विन ६, शके १९ ४० 


Appendix - 3 - contd . 


2 


3 


4 


or 


6 


4 


4 


4 


Total Population - 1201 
SC Population - 283 
ST Population - 251 


Backward 
Class of 
Citizens 
Women 


North - Fuktpura Jamner -Pachora 
Road , Nagarpanchayat border from 
Jamner -Pachora road to veterinary 
hospital in West side . 
East - From the veterinary Clinic 
to South to Morad road on the 
South side of the river Nagsennagar 
Chowk , towards the South from 
Ambadas Bandu Wadar s House 
(Kalika Mata Temple ). 
South - From the house ofHemant 
Borkar towards the house of 
Mr. Rajendra Agrawal and further 
towards the house of Ashok 
Devchand Rokade . 


West - From Mr. Ashok Devchand 
Rokade s house , Mr. Lakshman Koli 
(Smashan Bhumi) from Koliwada , 
adjacent to the Son river, to the 
Visadevali temple area and 
towards South Kabira Masjid 
Weekly Market, from river side to 
the Nagarpanchayat, Shendurni 
Limits . 


5 5 


5 


General 


Total Population - 1386 
SC Population - 45 
ST Population - 24 


North From the house of 
Mr. Vasant Kisan Kendare (Ramdev 
Baba Mandir ) on Morad road , on 
the East Side, Bhagwati Floor Mill 
near Gagangiri MaharajMath from 
Shri. Ramesh Chowdhari s house 
to Lendi Nala . 


East From the house of 
Mr. Ramesh Chowdhari, Bhagwati 
Floor Mill near the Lendy Nala , 
Bhika Kautik Patil s house . 


South - Mr. Raza Masjid Moinwada 
from Bhika Kautik Patil s house 
from Karim Hakim Momin s house 
to the south , from the house of 
Mr. Subhash Madhukar Dhangar to 
the Mahalaxmi Hospital, Nagsen 
Chowk on the Western side 


West - On the south by Morad 
road , from the Nagsennagar 
Chowk on the South , Vasant Kisan 
Kendare s house . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २८ , २०१८ / आश्विन ६, शके १९ ४० 


१३ 


Appendix - 3 - contd . 


1 


2 


3 


4 


or 


6 


6 


6 


General 
Women 


6 Total Population - 1197 

SC Population - 00 
ST Population - 00 


North - Nagsen Chowk from the 
house of Shri. Ramesh Madhav 
Baviskar, Shri. Vijay Banshilal Jain s 
house and further North , from Shri. 
Karim Hakim Momin s house to the 
East, then towards the East side 
of the Raza Mosque, Arun Sitaram 
Chaudhari s new house . 


East - From the new house of Mr. 
Arun Sitaram Choudhari South 
ward towards Lokmanya Chowk 
towards the West towards 
Deshpande Lane towards Paras 
Chowk till forward towards the East 
side Chowk . 


South - From the Agrasen Chowk 
towards the West towards the 
Jama Masjid , Old Maulana Azad 
Credit Society House . 


West - From the Old Maulana Azad 
Credit Society , Jama Masjid North 
of the Mahalaxmi Hospital (Old 
Post Lane ) to the Chowk of 
Nagsennagar ( till Mr. Ramesh 
Baviskar s house ) . 


7 


7 


7 


Total Population - 1264 
SC Population - 00 
ST Population - 00 


North - From Paras Chowk on the 
North side of Deshpande Lane to 
Lokmanya Chowk further. 


General 
Women 


East - From the Lokmanya Chowk 
down to the South , from there to 
the Sambhajinagar Chowk from the 
door to the South towards Yuvraj 
Shriram Shimpi s house . 


South From the Sambhajinagar 
Chowk to the West Shri. Aba 
Potdar s house . 


West - From Aba Potdar s house 
to North upto Nandlal Kabra (Sea 
Provision ) upto West side upto 
Agrasen Chowk and further North 
to Paras Chowk . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २८ , २०१८ / आश्विन ६, शके १९ ४० 


Appendix - 3 - contd . 


2 


در 


4 


or 


6 


8 


8 


8 


General 
Women 


Total Population - 1326 
SC Population - 00 
ST Population - 15 


North - Nagarpanchayat Library 
building to Ashok Jewelers . 
East - From Ashok Jewelers Shop 
down South to Vinod Auto from 
Soygaon Road to North upto 
Mohamadalia High School. 
South - On the North side of 
Mohamadalia High School, from 
the Soygaon road on the West side 
Mr. Ajmal Khan Samsher Khan s 
house . 


West - From Ajmal Khan Samsher 
Khan s house in the North , further 
North of Mansur Sharif Rangrej s 
house and further upto Sanjay 
Gujjar s house in the North , from 
Sambhaji Chowk to library . 


99 


CO 


TotalPopulation - 1207 
SC Population - 53 
ST Population - 12 


North - Start from Marimata Mandir 
to Shri Arun Joshi s house 
backside and further East to Pankaj 
Rajendra Sakre s house in 
Dattanagar till the Municipal 
Boundaries. 


Backward 
Class of 
Citizens 
Women 


East - From the Northern side from 
Nagarpanchayats limits South side 
Paras Mangal office , Guru 
Ganapatinagar, Anandnagar, 
Vaishnav Park , Bari SamajMangal 
Office from Soygaon Road to 
Nagarpanchayat. 
South From Soygaon Road to 
the West side of the Gram 
panchayat boundary , ahead Mali 
Mangal Karyalaya is ahead of the 
Shop of Ashok Berad . 
West - From Ashok Berad s shop 
in the North , to North upto Patanjali 
Center, Keshav Duck , from Ajmal 
Khan Samsher Khan s house to 
Mohamdalia High School, Soygaon 
road , in the North , Bus station road , 
Soygaon road to the Marimata 
temple 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २८ , २०१८ / आश्विन ६, शके १९ ४० 


94 


Appendix - 3 - contd . 


1 


2 


در 


4 


or 


6 


10 


10 


10 


General 


TotalPopulation - 1355 
SC Population - 201 
ST Population - 00 


North From Ruplal Maharaj 
Chowk towards East to Sanjay 
Ratilal Gujjar s house . 
East - From the house of Sanjay 
Ratilal Gujjar, down to the South , 
till Ajmalkhan Samsher Khan s 
house near the D. P. 
South - From the house of Ajmal 
Khan Samsher Khan to the West, 
Patanjali Kendra , towards Keshav 
Milk Dairy 
West - From open land near 
Patanjali Center and Keshav Milk 
Dairy to North of Ruplal Maharaj 
Chowk . 


11 


11 


11 


Total Population - 1458 
SC Population - 00 
ST Population - 00 


Backward 
Class of 
Citizens 


North - From NuraniMasjid Chowk 
to East to Gandhi Chowk further till 
Trivikram Mandir and Shriram 
Mandir upto Sambhajinagar Chowk. 
East - From Sambhajinagar 
Chowk to the Khatik Wada below 
the South . 
South From the Khatik wada 
towards the Ruplal Maharaj Chowk 
towards the West. 
West - From Ruplal Maharaj 
Chowk to the West, Dattamandir 
Chowk and further North to Nurani 
Masjid . 


12 


12 


12 


General 


Total Population - 1456 
SC Population - 00 
ST Population - 00 


North - Old Maulana Azad Institute 
near Jama Masjid , from the house 
of Mr. Sohan Bansilal Jain to the 
Eastwards East of the square , 
Nandkishore Kabra ( Sagar 
Provision ) . 
East - From Nandkishor Kabra 
(Sagar Provision ) down to Ram 
mandir to Trivikram Mandir . 
South - Shriram Temple , From the 
Trivikram Mandir to the West, till 
the Nurani Masjid , Shri. Hussain 
Ahmed s house . 
West - From Hussain Ahmed s 
house to Mr. Namdev Kunbi, 
Mr. Vadewale s house North of 
Jama Masjid in the North . Lord 
Dhana More s house . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २८ , २०१८ / आश्विन ६, शके १९ ४० 


Appendix - 3 - contd . 


2 


3 


4 


or 


6 


13 


13 


13 


General 


Total Population - 1380 
SC Population - 09 
ST Population - 238 


North - From Santosh Pandit Koli s 
house to Son river on the East Side 
Shri . Ashok Devchand Rokade s 
house . 


East - From the house of Ashok 
Devchand Rokade , from Tayyaba 
Masjid down South to Shri. Lukman 
Taj Mohammad s house . 


South From Lukman Taj 
Mohammad s house to the West 
Mr. Shama Pandit Koli s house . 


West - From Shama Pandit Koli s 
house in the North , till the end of 
the river bank , Santosh Pandit Koli s 
house . 


14 


14 


14 


Total Population - 1400 
SC Population - 00 


North - From the house of Shama 
Koli near the small Shani Mandir 
till East to Tayyaba Masjid . 


Backward 
Class of 
Citizens 
Women 


ST Population - 00 


East - Maulana Azad Bank from 
Tayyaba Masjid down to Nurani 
Masjid and further to East upto 
Datta Temple Chowk. 


South - From Dattamandir Chowk 
towards West to river banks . 


West - From the Mahadev temple 
to the North , near the small Shani 
temple on the bank of the river, 
Shama Koli s house . 


15 15 


15 


Scheduled 

Tribes 


Total Population - 1199 
SC Population - 142 
ST Population - 457 


North - From the bank of Son river 
to Datta Mandir Chowk and further 
to East upto Ruplal Maharaj 
Chowk . 


East - From Ruplal Maharaj Chowk 
down to Hanuman Mandir , from the 
house of Sanjay Payghan . 
South From Mr. Sanjay 
Payghan s house to the West, 
Apart from Mr. Vinod Mali 
Garagewale s house , from towards 
Son river s bank . 


West - From the South side of Son 
river to the North side . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २८ , २०१८ / आश्विन ६, शके १९ ४० 


90 


Appendix - 3 - contd . 


2 


3 


4 


or 


6 


16 


16 


16 


General 


Total Population - 1213 
SC Population - 75 
ST Population - 36 


North - From the bank of Son river 
to the East, From Shri. Ambadas 
Berad s house to Mr. Sunil 
Lakshman Berad s house . 


East - From the house of Sunil 
Laxman Berad , water from the 
house , from Sasu- Suna Barav, it 
down South Mahanubhav Panth 
and Shri . Ramesh Motilal Bari s 
house . 


South From the house of 
Ramesh Motilal Bari, the 
Mahanubhav Panth and Vanadev 

Temple will be located in the 
Western side of the Son river 
boundary. Pundalik Damodar Bari s 
house . 


West - North side of the Son river 
to West side of Son river . 


17 


17 


17 


General 
Women 


Total Population - 1268 
SC Population - 51 
ST Population - 43 


North - From the Sudam Kirana s 
West side to the East side of 
Sharad Kharche s house to the Mali 
Society Mangal Karyalaya till further 
down the Soygaon road to the 
Nagarpanchayat boundary 
East 

Nagarpanchayat 
boundaries , from the boundary to 
the Southern Nagarpanchayat 
boundary of Son river. 
South From Son river bank to 
North side Mahanubhav Panth and 
the Vandevi temple . 
West - From the boundary of Son 
river to Mahanubhav Panth and the 
Vandevi temple , from there North 
to the South road towards Sharad 
Namdev Kharche s house . 


KISHOR RAJE NIMBALKAR , 

Collector, Jalgaon . 


Jalgaon , 27th September 2018 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006. EDITOR : SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL . 


1 


